जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (लेखा) संवर्गातील सहाय्यक लेखा 
अधिकारी यांच्या दि.०१/०१/२०२० रोजीच्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.२७२/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२०/प्र.क्र.६१/आस्था-४ ,दिनांक ४-८-२०२२ 
२) उप आयुक्‍त (आस्थापना), आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
विशा/आस्था/कार्या ११ (६)/कावि-११२९/२०२२, दिनांक २३-८-२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (लेखा) या संवर्गातील सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची 
दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये/ज्नुध्दीपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आळी 
आहे. 
२. सदर यादीमध्ये श्री.डी.एन.सहारे, सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक अ.क्र. ३८०वर 
निश्चित करण्यात आली आहे. 

परंतू श्री.डी.एन.सहारे, सहाय्यक लेखा अधिकारी यांचा नियमित नियुक्‍ती दिनांक 93-92-2099 ऐवजी 
दिनांक ०६-०६-२००९ असल्याचे संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास कळविले आहे. 
३. त्यामुळे त्यांच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांकात१३-१२-२०११ ऐवजी दिनांक ०६-०६-२००९ अशी दुरुस्ती 
करण्यात येत आहे असून त्यांची सेवाज्येष्ठता अनुक्रमांक “२६७ ब" येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८२३१५३४४५७७२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत :- अनु.क्र. २६७ ब वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.08.23 15:42:10 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१ अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२ विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग, 

३ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी, यांना सर्व संबंधितांना सदर ज्येष्ठता यादी निदर्शनांस 
आणून त्यानुसार शासनास कळविण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

५ निवडनस्ती. 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा सेवा, वर्ग-३ (लेखा) संवर्गातील सहायक लेखा अधिकारी यांची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा जन्म दिनांक | शौक्षणिक अर्हता नियमित | जात प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद नियुक्तीचा परीक्षा 
दिनांक उत्तीर्ण/सुट 

[a4 २ ३ es क्य ५ ६ ॥ ७ | ८ ९ 
२६७ । श्री.ओमप्रकाश पोतन गडचिरोली | १८-१२-१९५९ | एम.कॉम. ०५-०६-२००९ | इमाव सुट सेवानिवृत्त 
२६७ | श्री.एस.व्ही.शुक्ल हिगोली ०८-०३-१९७१ । एम.कॉम ०५-०६-२००९ | खुला उत्तीर्ण 
अ 
२६७ ' श्री.डी.एन.सहारे गडचिरोली | २०-०१-१९७२ बी.ए. ०६-०६-२००९ | अजा उत्तीर्ण 
ब 
२६७ | श्री.आर.एस.थोरात अकोला  । २०-०६-१९५९ बी.ए. ०८-०६-२००९ | अजा सुट fe | 


